अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ 
रोजीची अंतरीम ज्येष्ठतासूची - शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१२२२/प्र.क्र.३६/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जून, २०२२. 


संदर्भ:- नियोजन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०६ जून, २०२२ चे शासन परिपत्रक 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतरीम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रकाव्दारे प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद १ मधील ६ व्या ओळीतील 
"अनुक्रमांक ३७ व ७६ ते ८३, ११८ ते १३५” हा मजकूर " अनुक्रमांक ५७ ते ६९ आणि १०४ ते १२१” असा 
वाचावा. तसेच परिपत्रकासोबतच्या "परिशिष्ट-अ" मधील ज्येष्ठता क्रमांक ७०६ येथील श्री. विनोद 
गुरुदास धनगर यांचा प्रवर्ग "मज-ग" ऐवजी "भज-क" असा वाचावा. 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन 


शुध्दीपत्रक उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२२११२०४३२०१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 


187767 189322F02B94733DEF9139 


(प्र.ब.घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ee) 


) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक संचालनालयाच्या 
संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करावे. 
२) निवड नस्ती. 


